मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 
प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आलेल्या 
योजनांना अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुपेयो-२०१७/प्र.क्र.१३/पा.पु.१९(शिकाना) 
जी.टी.हॉस्पीटल इमारत, ७ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई Yoo ००१ 
दिनांक :- ३१ मार्च, २०१८ 


) शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-११०९/प्र.क्र.१०४(आ)/पापु-०७, दिनांक १७ मार्च, २०१० 
) शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-१११५/प्र.क्र.९२/पापु-०७, दिनांक ०७ मे, २०१६ 
) शासन निर्णय क्रमांक: मुपयो-२०१६/प्र.क्र.८३/पापु-१९, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ 

४) शासन निर्णय क्रमांक: मुपेयो-२०१७/प्र.क्र.१३/पापु १९(शिकाना), दिनांक १५.०२.२०१८ 
) 
) 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३ दिनांक १८.०४.२०१७ 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३ दिनांक ३०.०६.२०१७ 


प्रस्तावना - 

राज्य शासनाचा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हा ग्रामीण पाणी पुरवठ्याचा कार्यक्रम सन 
२०१६-१७ ते सन २०१९-२० या चार वर्षाच्या कालावधीत राज्यभरात राबविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री 
ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत नव्याने घ्यावयाच्या योजनांकरिता (लेखाशीर्ष क्र २२१५ ९९४२) सन 
२०१७-१८ या आर्थिक वर्षात रुपये २२७.१३ कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर 
निधीतून मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या नळ 
पाणी पुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीकरिता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास अनुदान मंजूर व मुक्‍त 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


निर्णय :- 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या नव्याने 
घ्यावयाच्या नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीकरिता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास 
रु. ९०८८.९५ लाख ( अक्षरी रुपये नव्वद कोटी sagas लाख पंच्याण्णव हजार फक्‍त) इतका निधी 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर (BDS) खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूर व मुक्‍त करण्यात येत आहे. 
अटी :- 


१) संचालक ( वित्त ),महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई यांनी हे अनुदान मुख्यमंत्री ग्रामीण 
पेयजल कार्यक्रमांतर्गत नव्याने घ्यावयाच्या पाणी पुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणी 
करिताच खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुपेयो-२०१७/प्र.क्र.१३/पा.पु.१९(शिकाना) 


२) सदर निधी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातच खर्च होणे आवश्यक आहे. तो व्यपगत होणार 
नाही अथवा कोषागारातून आहरित करुन बँक खात्यात काढून ठेवला जाणार नाही याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 

३) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे वितरीत करण्यात आलेला निधी स्वीय प्रपंजी लेखा (PLA) 
किंवा अशा अन्य खात्या मध्ये ठेवण्यात येऊ नये. 

४) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत निधी मागणी करतांना चालू आर्थिक वर्षात 
वितरित करण्यात आलेला निधी, झालेला खर्च, शिल्लक निधी इत्यादी बाबतची माहिती 
सादर केल्याशिवाय भविष्यात निधी मंजूर केला जाणार नाही. 

५) ज्या प्रयोजनासाठी निधी वितरित करण्यात आलेला आहे, त्याबाबतची भौतिक प्रगतीची 
माहिती संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई यांच्या कडे दर 
महिन्यास मासिक खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावी. निधीच्या वाटपाचे लेखे, 
अभिलेख विहीत कार्यपध्दतीनुसार अनुदान आहरीत व वितरीत करणा-या कार्यालयाच्या 
स्तरावर अद्ययावत ठेवण्यात यावे. त्याचप्रमाणे दर तीन महिन्यानी झालेल्या खर्चाची, 
महालेखाकार कार्यालयात नोंदविण्यात आलेल्या खर्चाशी पडताळणी करुन त्याबाबतचे 
विहित प्रमाणपत्र या विभागाकडे तात्काळ सादर करावे. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत 
मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता नियंत्रक अधिका-याने घ्यावी. 

६) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ठेवावेत. या 
शासन निर्णयातील व दिनांक ७ मे, २०१६ च्या शासन निर्णयातील अटी व adit व 
NRDWP या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने घाळून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरणाकडून पूर्तता होत आहे, याची शासनाला खात्री करुन घेता यावी, यासाठी 
महालेखापाल, महाराष्ट्र- १ /२, मुंबई/नागपूर यांना तसेच या विभागातील प्राधिकृत 
केलेल्या अधिकाऱ्यांना लेखा परिक्षणाकरीता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची पुस्तके व लेखे 
पाहण्याचा अधिकार राहील. तसेच महालेखापाल यांना त्यांचे काम योग्यरितीने पार पाडता 
यावे म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संपूर्ण मदत व सुविधा पुरवतील. 

७ अनुदानाच्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालावा व 
ताळमेळाचे अहवाल विहित दिनांकांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी कार्यासन 
पापु-१९ / पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सादर करावे. 
त्याचप्रमाणे उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर व पापु-१९ 
कार्यासनास सादर करावे. 

८) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक १८.०४..२०१७ 
मधील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच उक्त परिपत्रकान्वये आवश्‍यक 
असलेली प्रमाणपत्रे या विभागास सादर करण्यात यावीत. 


२. याबाबतचा खर्च “मागणी क्र. वाय-२, २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१ पाणी पुरवठा, १०२ 
ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, (०२) जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, (०२)(२६) मुख्यमंत्री 


शासन निर्णय क्रमांकः मुपेयो-२०१७/प्र.क्र.१३/पा.पु.१९(शिकाना) 


ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (२२१५ ९९४२)- ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (दत्तमत) या 
लेखाशिर्षाखालील तरतुदीमधून भागविण्यात यावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई यांना मुक्‍त करण्यात आलेला निधी 
रुपये ९०८८.९५ लक्ष ( अक्षरी रुपये नव्वद कोटी अठ्ड्याऐंशी लाख पंचाण्णव हजार फक्‍त ) बाबत 

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे संचालक, (वित्त) ( श्री. सुधाकर डांगे) यांच्या स्वाक्षरीने तयार केलेले व 
अवर सचिव पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, (श्री. का. जा.धलपे ) यांनी प्रतिस्वाक्षरीत Hoe देयक 

अधिदान व oer अधिकारी कार्यालय, मुंबई यांना सादर करण्यात यावे. संचालक, (वित्त) 
( श्री. सुधाकर डांगे) यांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे तसेच अवर सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, (श्री. का. जा.धलपे) यांना 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदरहू रक्‍कम एनईएफटी (NEFT) प्रणालीद्वारे 

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या खाती जमा करण्यात यावी. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दिनांक 
३० जुन, २०१७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. तसेच सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या दिनांक १८ एप्रिल, २०१७ च्या परिपत्रकातील परिच्छेद ७ ते 
१८ मधील अटी व सोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र. ८ मधील अ.क्र. १ ते १० मधील आव्यक त्या 
बाबींची पूर्तता होत आहे. परिशिष्टातीलळ अ.क्र. १ ते ७ येथील अटींचा संबंध येत नाही. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्र. २०१८०३२८१६३६४८३२२८ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. Daly sry Kbps 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. K. J. 
Dhal ape Dat 20180331 18545 
(का.जा. धलपे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १ मुंबई 
४) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र - २ नागपूर 
५) अपर मुख्य सचिव, (पा.पु.व स्व.वि) यांचे स्वीय सहाय्यक. 
६) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एक्सप्रेस टॉवर्स, मुंबई-२१ 
७) उपसचिव (अर्थ संकल्प), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
८) संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई 
९) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः मुपेयो-२०१७/प्र.क्र.१३/पा.पु.१९(शिकाना) 


१०) संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन ,बेलापूर, नवी मुंबई 
११) मुख्य / अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व ) 
१२) नियोजन विभाग, कार्यासन - १४४३/ वित्त विभाग कार्यासन - व्यय ३. 

) 

) 


१३) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील कार्यासने क्र. पा.पु.०४, पा.पु.२०. 
१४) निवडनस्ती पापु-१९ कार्यासन 


